RNI No. MAHBIL / 2009/ 35530 
Reg . No. MH /MR /South - 341/ 2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ६, अंक ७]] 


बुधवार , 


मे 


२१, २०१४ / वैशाख ३१ , शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक २७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे सचिव कार्यालय 

राजभवन , मुंबई ४०० ०३५ . 


आदेश 


क्रमांक आरबी/ डीबी / ई-१२०१३ /(१)/२०१४/४२१.-भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३७१ (२ ) द्वारा भारताच्या राष्ट्रपतींनी काढलेला 
महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ , मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र यांसाठी राज्यपालांची विशेष जबाबदारी) आदेश , १ ९९ ४ च्या खंड ११ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे “ विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र यांसाठी विकास मंडळे आदेश-२०११, 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०११ ” मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

१. या आदेशांना “ विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळे ( सुधारणा ) आदेश -२०१४ ” असे संबोधण्यात यावे. 
२. विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र यांसाठी विकास मंडळे आदेश, २०११ च्या खंड ८ मधील उप खंड ( क ) नंतर पुढीलप्रमाणे उप खंड 
( ड ) समाविष्ट करण्यात यावा, 

(ड ) स्पष्टीकरण : पुरवणी अर्थसंकल्प सादर करताना त्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात सादर केलेल्या वार्षिक वित्तीय 
विवरणपत्रातील नियतव्ययाखेरीज केवळ अतिरिक्त नियतव्ययाचेच प्रदेशनिहाय विवरणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 

तथापि, पुरवणी अर्थसंकल्पादरम्यान, त्या आर्थिक वर्षातील विनाअर्थसंकल्पित नियतव्यय तसेच असल्यास , अतिरिक्त नियतव्यय 
अर्थसंकल्पित करताना प्रदेशनिहाय नियतव्यय वाटप तत्वानुसार , संबंधित प्रदेशांच्या वरीलप्रमाणे अंतिमतः वाढलेल्या नियतव्ययाच्या 
एकंदरीत मर्यादेचे उल्लंघन होणार नाही . 


.. 


. 


राजभवन , 
मलबार हिल, मुंबई ४०० ०३५ 
दिनांक ४ मे २०१४ . 


के . शंकरनारायणन, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विकास चंद्र रस्तोगी , 
राज्यपालांचे सचिव . 


भाग चार - २७-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


